महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या 
संवर्गातील प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, 
मुख्याध्यापक, शा.तां.मा. शाळा यांचा 
परिविक्षाधिने कालावधी समाप्त 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
Shed विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : TRA २०२०/प्र.क्र.१५८/व्यशि-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्माराजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, HATHA, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ ऑक्टोबर २०२०. 


वाचा :- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्रमांक : परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ 
२. शासन शुध्दीपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक: परिवि.२७१८/प्र.क्र.२/आठ, 
दिनांक ७ फेब्रुवारी, २०१८ . 


प्रस्तावना :- 

कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालयांतर्गत महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दोन वर्षांच्या 
परिविक्षाधिन कालावधीकरिता दिनांक ३१.०८.२०१६ व दिनांक २८.१०.२०१६ रोजीच्या शासन 
आदेशान्वये प्रथम नियुक्‍ती करण्यात आली होती. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील अधिकारी / 
कर्मचारी यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना पारित करण्यात 
आल्या असून महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांनी परिविक्षाधीन 
कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केलेला असल्याने खालील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेशा :- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता सदर परिच्छेदात नमूद तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट - ब (तां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी 
समाप्त करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बाबी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्या असल्याने त्यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी या परिच्छेदातील खालील तक्त्यात त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ 
क्रमांक पाच येथे नमूद दिनांकास समाप्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चालू 
ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ क्रमांक सहामध्ये नमूद करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि २०२०/प्र.क्र.१५८/व्यशि-१ 


अ.क्र. नाव व पदनाम रुजू दिनांक | परिविक्षाधिन | परिविक्षाधिन पदावरील सेवा 
कालावधी | कालावधी पुढे | नियमितपणे पुढे 
समाप्त ढकलण्याची । चालू ठेवण्याचा 
केल्याचा कारणे दिनांक 
दिनांक 
१. २. ३. ४. ष्‌. ६. 
शि श्री. परमेश्वर भगवान | ०१.०९.२०१६ | १६.०९.२०१८ | अर्जित रजा | दि.१७.०९.२०१८ 
खोकले, प्राचार्य, औ.प्र. १६ दिवस 
संस्था परतुर जि. 
जालना 
2 श्री.सत्यभुषण गौतमराव | ०७.०९.२०१६ | ०६.०९.२०१८ निरंक । दि.०७.०९.२०१८ 
गोसावी, प्राचार्य, औ. प्र. 
संस्था सिंदखेडराजा, 
जि. बुलढाणा 
३ श्री. पी. बी. नंदुरकर, | ०४.०९.२०१६ | ०३.०९.२०१८ निरंक । दि.०४.०९.२०१८ 
प्राचार्य, औ. प्र. संस्था 
हिंगणा जि. नागपूर 
४ श्री. राजेश विठ्ठलराव | २९.१०.२०१६ | २८.१०.२०१८ निरंक दि.२९.१०.२०१८ 
धानोरकर, प्राचार्य, औ. 
प्र. संस्था. पाथरी जि. 
परभणी 
५ | श्री.संजय सोमनाथ | २७.०९.२०१६ | १२.१०.२०१८ | अणित रजा | दि.१३.१०.२०१८ 
कुटे, मुख्याध्यापक, शा. एकूण १५ 
तं. मा. शाळा/केंद्र दिवस 
बुलढाणा 
६  श्री.केशव जगनाथ | ०२.०९.२०१६ | ०१.०९.२०१८ | निरंक दि.०२.०९.२०१८ 
पवार, प्राचार्य, औ. प्र. 
संस्था, देऊळगाव राजा 
७ | श्री.जाधव सोमनाथ | ०७.०९.२०१६ | ०६.०९.२०१८ निरंक दि.०७.०९.२०१८ 
विष्णु, मुख्याध्यापक, 
शा. ता. वि. श्रीगोंदा 
८ | श्री. अजय काशिनाथ | ०४.०९.२०१६ | ०३.०९.२०१८ निरंक दि.०४.०९.२०१८ 
वाघ, प्राचार्य औ. प्र. 
संस्था, श्रीगोंदा जि. 
अहमदनगर 
९ श्री.निलेश ब. ठाकुर, | १३.०९.२०१६ | २९.०९.२०१८ | अजित रजा | दि.३०.०९.२०१८ 
मुख्याध्यापक, शां. ता. १७ दिवस 
वि. सिन्नर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि २०२०/प्र.क्र.१५८/व्यशि-१ 


शि श्री.बाविस्कर दिपक | ०९.०९.२०१६ | २२.०९.२०१८ | अर्जित रजा | दि.२३.०९.२०१८ 
भास्कर, मुख्याध्यापक, १४ दिवस 
शां. ता. वि. दिंडोरी 


हिं श्री. सुभाष सिताराम | ०२.०९.२०१६ | ०१.०९.२०१८ निरंक । दि.०२.०९.२०१८ 
परघणे,प्राचार्य, औ. प्र. 
संस्था, बाभुळगाव 


१२ श्री. दिपक इांकर | ०३.०९.२०१६ | ०२.०९.२०१८ निरंक दि.०३.०९.२०१८ 
दामोदर, प्राचार्य, औ. 
प्र. संस्था, जाफ्राबाद 
जि. जालना 


93 श्री. दत्तात्रय मधुकरराव | २९.०९.२०१६ | २८.०९.२०१८ निरंक । दि.२९.०९.२०१८ 
पाटील, प्राचार्य, औ. प्र. 
सस्था, खुलताबाद 


१४ । श्री.संतोष प्रल्हादराव | १६.०९.२०१६ | १५.०९.२०१८ निरंक दि.१६.०९.२०१८ 
भगत, प्राचार्य,औ. प्र. 
संस्था हिंगोली 


२. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना कळविण्यात 
येते की, सदर अधिकाऱ्यांच्या पुढील वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने नियमानुसार तात्काळ उचित 
कार्यवाही करावी. 

३. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक परिवी-२७१५/ 
प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०१६ मधील तरतुदींन्वये व सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय परिवी-२७१५/ प्र.क्र.२०३/आठ, दिनांक २५ ऑगस्ट, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास 
प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

छ. सदर शासन Beat महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१२१५४८११५६०३ असा आहे. हा आदेश 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Santosh Vithal 


Rokade 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः परिवि २०२०/प्र.क्र.१५८/व्यशि-१ 


४. सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, पुणे / नाशिक / 
अमरावती / औरंगाबाद / नागपूर. 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. संबंधित अधिकारी. 

७. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


